मुंबई मेट्रो मार्ग-<६ प्रकल्पासाठी न्यु डेव्हलपमेंट बँकेच्या 
कर्जाची रक्‍कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाला वितरीत करण्यासाठी, कर्जाची वसुली 
करण्यासाठी तसेच घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची वसूली 
करणे यासाठी नविन लेखाशिर्ष उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.१५७/नवि-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मे, २०२४. 


प्रस्तावना:- 


मुंबई मेट्रो मार्ग-६ (स्वामी समर्थनगर-जोगेश्वरी-विक्रोळी) या मार्गिकेस दिनांक २१ डिसेंबर, २०१७ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. दिल्ली मेट्रो रेल्वे महामंडळ मर्यादित यांनी अंदाजित 
केलेल्या मेट्रो मार्ग-६ करीता पूर्णत्वाची किंमत रु.६७१६.०० कोटी इतक्या किंमतीस मान्यता देण्यात आली 
आहे. सदर प्रकल्पासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा सहभाग रु.३१९५.०२ कोटी, राज्य 
शासनाचा सहभाग रु.१८२०.५८ कोटी आहे. तसेच बाह्यसहायीत कर्ज रु.१६९९.६९ कोटी इतके घेण्यात येणार 
आहे. प्राधिकरणाद्वारे सदरहू कर्ज हे न्यु डेव्हलपमेंट बँकेकडून घेण्यात येणार आहे. मुंबई मेट्रो मार्ग-६ 
प्रकल्पासाठी न्यु डेव्हलपमेंट बँकेच्या कर्जाची रक्‍कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला वितरीत 
करण्यासाठी, कर्जाची वसुली करण्यासाठी तसेच घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची वसूली करणे यासाठी नवीन 
लेखाशीर्ष उघडण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. यानुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे. 
शासन निर्णय :- 

मुंबई मेट्रो मार्ग-६ प्रकल्पासाठी न्यु डेव्हलपमेंट बँकेच्या कर्जाची रक्‍कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाला वितरीत करण्यासाठी, कर्जाची वसुली करण्यासाठी तसेच घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची 


वसूली करणे या प्रयोजनार्थ खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे:- 


अ) खर्चाचे लेखाशिर्षे - मुंबई मेट्रो मार्ग ६ प्रकल्पाकरिता न्यु डेव्हलपेंट shal कर्जाची रक्‍कम मुंबई महानगर 
प्रदेश विकास प्राधिकरणाला वितरित करण्यासाठी 


मागणी क्र. एफ-७ (7-७) 


६२१७ नगर विकासासाठी कर्ज 6217 Loans for Urban Development 
राज्य भांडवली विकास 0] 

| तै ज्य भांडवली विकास State Capital Development 

१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर | 190 Loans to Public Sector and Other 
उपक्रमांसाठी कर्जे Undertakings 

oo)(90) | मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प ६ करिता मुंबई | (00)(10) 

९) 3 sl विकार i STRUTT 3 Loan to Mumbai Metropolitan Region 
महानगर प्रदेश विकास ी Development Authority (MMRDA) for 
(एमएमआरडीए) न्यु डेव्हळपमेंट बॅंकेचे Mumbai Metro Rail Project 6 from New 
कर्ज Development Bank 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.१५७/नवि-७ 


संकेतांक-६२१७१०६९ 


CRC-62171069 


ब) मुद्दलाच्या जमेचे लेखाशीर्ष- मुंबई मेट्रो मार्ग-६ प्रकल्पासाठी न्यु डेव्हलपर्मेट बकेकडून घेतलेल्या कर्जाच्या 
मुद्दलाची मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून वसुली करण्यासाठी 


६२१७ नगर विकासासाठी कर्जे 6217 Loans for Urban Development 

eae १ राज्य भांडवली विकास 01 State Capital Development 

१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर | 190 Loans to Public Sector and Other 
उपक्रमांसाठी कर्जे 6: 

(00)(40) मुंबई महानगर year विकास | (00)(10) Recovery of principal of loan taken by 


प्राधिकरणाने मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प ६ 
करिता न्यु डेव्हलपेंट बँकेकडून 
घेतलेल्या कर्जाच्या अनुषंगाने 
मुद्दलाची वसुली 


Mumbai Metropolitan Region 
Development Authority from New 
Development Bank for Mumbai Metro 
Railway Project 6 


संकेतांक-६२१७५१७१०१ 


CRC-6217517101 


क) व्याजाच्या जमेचे लेखाशिर्ष- मुंबई मेट्रो मार्ग-६ प्रकल्पासाठी न्यु डेव्हलपमेंट बॅंकेकडून घेतलेल्या 


कर्जावरील व्याज एमएमआरडीएकडून वसूल करण्यासाठी 


व्यजाव्या जमा रकमा 049 

ति व्याजाच्या जमा रकमा Interest Receipts 

०४ राज्य/संघराज्य  क्षेत्र/विधानमंडळ | 04 
असलेल्या शासनाच्या व्याजाच्या जमा Interest Receipts of State/Union Territory 

Governments with Legislature 

रकमा 

१९० सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रम | 190 Interest from Public Sector and Other 
यांजकडून व्याज Undertakings 

शी 4 सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रम | 01 Interest from Public sector & 
यांजकडून व्याज undertakings 

(0.9)(83) मुंबई मेट्रो रेल्वे मार्ग- g प्रकल्पासाठी | (0 1)(43) Interest on Loan taken by Mumbai 


मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाने न्यू डेव्हलपमेंट बँकेडून 
घेतलेल्या कर्जावरील व्याज 


Metropolitan Region Development 
Authority for Mumbai Metro Railway 
Line 6 from New Development Bank 


संकेतांक-००४९५२१४०१ 


CRC-0049521401 


०२. SAT ATS नवीन लेखाशिर्ष २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापासून अंमलात येईल. 


०३. सदरचा शासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने तसेच महालेखाकार कार्यालयाच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.सं.ख.वि./चा-१ नगर विकास विभाग/यूओआर-१७३/२०२३-२४/११७३, दिनांक 
०७/०२/२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.१५७/नवि-७ 


०४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०५३११७५९०१२६२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
स्वाक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


VIJAY KARBHARI 
CHAUDHARI 


Date: 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


२. महालेखाकार, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. 


प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 

११. सर्व सह सचिव/उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प-१६/त्रद्ष्ण व हमी/अर्थोपाय, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कक्ष अधिकारी, नवि-४/५, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. लेखा अधिकारी (नवि-३१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. निवड नस्ती, नवि-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


